महाराष्ट्र शासन 


नस्ती क्र.अविवि-२०२१/प्रक्र.०६/ का.०७, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२, 

दि. १७/०२/२०२१. 


विषय:- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (>॥/-१॥८) आरोग्य उपकेंद्र बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


संदर्भ :- 

१. संचालक आरोग्य सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.संआसे/कक्ष-७अ/टे-८/ 
अल्पसंख्याक विभाग/निधी/७९१/२०२० दिनाक १७/०२/२०२०. 

२. सह सचिव,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.3७/आ-३, 
दिनाक २४/०२/२०२०. 

३. अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्या २८ व्या Empowered Committee Zt 
बैठकीचे इतिवृत्त. 

४. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. १३/५६/२०२०- 
MsDP-MOMA, दि ३१/०८/२०२०. 


ज्ञापन :- 
केंद्र शासनाच्या mane अल्पसंख्याक ae पिवी = कार्य . मंत्रालयाच्या ow धानमंत्री . जन विकास कार्यक्रमांतर्गत = . 
केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्र जन विकास कार्यक्रमांतर्गत (PMIVK) गठित 


FAITH समितीने दि.२४/०८/२०२० रोजी झालेल्या २८ व्या बैठकीत राज्यातील बुलडाणा (2), अमरावती (२), 
अकोला (१), नांदेड (१) आणि चंद्रपूर (१) असे एकूण ०७ आरोग्य उपकेंद्र बांधकामाच्या रु.४६५.६४ लाख इतक्या 
रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता दिली असल्याचे संदर्भ क्र. (४) अन्वये कळविण्यात आले आहे. सदर प्रस्तावास केंद्र : 
राज्य हिस्सा हा ६०:४० असून यामध्ये केंद्र शासनाचा एकूण हिस्सा रु.२७९.३८ लाख व राज्य शासनाचा एकूण 
हिस्सा रू.१८६.२६ लाख इतका आहे. 

केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत (PMIVK) राज्यातील बुलडाणा (२), अमरावती (२), 
अकोला (१, नांदेड (१) आणि चंद्रपूर (9) असे एकूण ०७ आरोग्य उपकेंद्र बांधकामास दिलेल्या मान्यता दिली 
आहे.परंतु बुलडाणा जिल्ह्यातील मौजे जांब व अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी येथील आरोग्य उपकेंद्र बांधकामे हे 
इतर योजनेतून मंजूर करण्यात आले आहेत. सदरची ०२ कामे वगळून उर्वरीत ५ आरोग्य उपकेंद्र बांधकामाकरीता 


वितरीत करावयाच्या पहिल्या हप्त्यातील रकमेचा सविस्तर तपज्ीील खालीलप्रमाणे आहे:- 


झासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०२१/प्रक्र.०६/ का.०७, 


प्रकल्पाचे नाव- आरोग्य उपकेंद्र बांधकाम (रु. लाखात) 
प्रति शं वितरीत करावयाचा 
ote | are | # पहिला हप्ता 
जिल्हा तालुका ae युनिट एकूण ig 
गाव ar || ae 
ea राज्य शकि राज्य 
वि २ 3 8 षु न 9 c 8 Ea 
नांदेड नांदेड बोरगाव ०१ ६६.५२ | ३९.९१२ | २६.६०८ | ६६.५२ | १९.९५६ | 93.308 


अकोला ।बा्झीटाकळी । वाघजळी ०१ ६६.५२ | ३९.९१२ | २६.६०८ | ६६.५२ | १९.९५६ | १३.३०४ 


अमरावती | चांदुरबाजार । थुगाव ०१ | ६६.५२ | ३९.९१२ | २६.६०८ | ६६.५२ | १९.९५६ | 93.308 
बुलडाणा | खामगाव गावंडळा | ०१ |। ६६.५२ | ३९.९१२ | २६.६०८ | ६६.५२ | १९.९५६ | १३.३०४ 
चंद्रपूर | चंद्रपूर निंबाळा OF | ६६.५२ । ३९.९१२ | २६-.६०८ | ६६-५२ | १९.९५६ | 93.308 
एकूण ०५ ३३२.६ । १९९.५६ | १३३.०४ | ३३२.६ | ९९.७८ | ६६.५२ 


३. केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच संचालक आरोग्य सेवा संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्याकडून प्राप्त दिनांक १७/०२/२०२० रोजीच्या प्रस्तावास बुलडाणा (१), अमरावती (१), अकोला (9), 
नांदेड (१) आणि चंद्रपूर (१) असे एकूण ०५ आरोग्य उपकेंद्र बांधकामाच्या प्रत्येकी रू.६६.५२ लाख प्रमाणे एकूण 
रू.३३२.६० लाख इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 

४. केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार बुलडाणा (9), अमरावती (१), अकोला (१), नांदेड (१) आणि चंद्रपूर 
(१) असे एकूण ०५ ठिकाणी आरोग्य उपकेंद्राचे बांधकाम करण्यासाठी खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्येकी 
रु.६६.५२/-(रुपये सहासष्ट लाख बावन्न हजार फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधिन 


राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.:- 


Recapitulation Sheet (in Lakhs) 


Cost of Civil Work including Wat I 
Os of Civil Work including Water supply & Rs.53,23,584 . 00 
Sanitary Fitting. 


Add GST 12% Rs.6,38,830 . 00 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०२१/प्रक्र.०६/ का.०७, 


ध्वनि Material testing & Royalty Charges Rs.51,938 . 00 
C Cost of Electrical Work 7.5 % Rs.3,99,269.00 
ea Color Bonding for HWC Rs.34,000.00 
E Add 1 % for Iurance Rs.53,236.00 
F | Add for contenganc A 
G Architect Fees 1.99 % Rs.1,28,307.00 
प Add for GST 18 % On Architectural consultancy Rs.23,095.38 
Fees 
Total Rs.66,52,260.04 
SAY RS Rs.66.52 
अटी व शर्ती :- 


Vi. 


Vil. 


आरोग्य उपकेंद्र बांधकामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम 
प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मंजुरी प्राप्त करुन घ्यावी. 

आरोग्य उपकेंद्र बांधकाम हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने सविस्तर 
अंदाजपत्रकास दिलेल्या तांत्रिक मंजूरीनुसार संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत करण्यात 
यावे. 

संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी आरोग्य उपकेंद्र बांधकाम करण्यासाठी आवश्यक त्या बाबींची 
त्वरेने पूर्तता करुन घ्यावी आणि यासाठी शासन निकषानुसार निविदा प्रक्रिया करुन कामास तात्काळ 
सुरुवात करावी व तसे शासनास अवगत करावे. 

प्रत्यक्ष काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूर्तता करुन घेण्यात यावी. 

PMJVK अंतर्गत मान्यताप्राप्त आरोग्य उपकेंद्र बांधकाम हे शासन मान्यता प्राप्त टाईप प्लॅननुसार 
करण्यात यावे. 

केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार आरोग्य उपकेंद्र बांधकामासाठी केंद्र + राज्य हिस्सा अनुक्रमे ६०:४० 
असा आहे. संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी आरोग्य उपकेंद्र बांधकामासाठी प्राप्त होणाऱ्या केंद्र 
व राज्य हिऱयातील रकमेच्या विनियोगाबाबतची स्वतंत्र उपयोगिता प्रमाणपत्रे (UC), त्रैमासिक प्रगती 
अहवाल (QPR) विहीत नमुन्यात (अद्यावत छायाचित्रांसह) संबंधित जिल्हाधिकारी, यांच्यामार्फत 
शासनास सादर करावीत. आरोग्य उपकेंद्र बांधकामाची माहीती विभागाच्या Construction Tracker 
प्रणालीवर वेळोवेळी Upload करावी. 

संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांनी आरोग्य उपकेंद्र बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रकातील मुख्य इमारत बांधकामाव्यतिरिक्‍त “इतर अनुषंगीक बाबीच्या” अंदाजपत्रकास 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०२१/प्रक्र.०६/ का.०७, 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मंजुरी तसेच प्रत्यक्ष निधी प्राप्त 
झाल्याशिवाय कामास सुरुवात HS A. 

Vill. आरोग्य उपकेंद्र बांधकामाचे गुणवत्ता नियंत्रण, पर्यवेक्षण आणि ते मुदतीत पूर्ण करण्याची जबाबदारी 
संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, यांची राहील. 

IX. आरोग्य उपकेंद्र बांधकामाची प्रक्रिया मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी तसेच यामध्ये येणाऱ्या अडचणींचे 
निराकरण करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती 
गठित करण्यात यावी :- 

अ) संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी. 
आ) संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
इ) संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी. 

>. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रस्तावित कामाच्या ठिकाणी ठळकपणे निदर्डानास येईल अशा 

ठिकाणी फलक लावण्यात यावा व त्यावर खालील बाबीचा समावेश करण्यात यावा. 

> भारत सरकारचे राजचिन्ह /भारत सरकारच्या मंत्रालय /विभागाचे नाव 

प्रकल्प किंमत / केंद्र व राज्य हिळ्याचे प्रमाण. 
योजनेचे नाव. 
काम सूरू होण्याचा दिनांक. 
अंमलबजावणी यंत्रणा. 
अधिकच्या माहिती व अभिप्रायासाठी अधिकारी/ अंमलबजावणी यंत्रणा यांचे संपर्काचा तपशिल 
संकेतस्थळासह. 
Xl. सदर कामांकरीता सुधारीत मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही,यादृष्टीने विशेष दक्षता घेण्यात यावी. 


VV V WV 


५. । केंद्र शासनाच्या मान्यतेनुसार आरोग्य उपकेंद्र बांधकामातंर्गत केंद्र Kea होणारा खर्च “मागणी 
क्रमांक झेडई-१, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत 
योजना (००) (१७) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा) ( कार्यक्रमावरील खर्च ) (२२३५ ए ५४३), ३१ - 
सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” तसेच राज्य हिछ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१,२२३५ सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० - इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (०१)(१४) प्रधानमंत्री जन 
विकास कार्यक्रम (राज्य हिस्सा) ( कार्यक्रमावरील खर्च )(२२३५ ए २३१) ३१- सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा, 

६. हे शासन ज्ञापन वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.१६/०४/२०२० 
अन्वये तसेच दि.१४/०५/२०२० शासन शुध्दीपत्रकान्वये प्रशासनिक विभागांस प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकांरानुसार आणि वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.८/२०२१/व्यय-१, दि.११/१/२०२१ रोजीच्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अविवि-२०२१/प्रक्र.०६/ का.०७, 


७. प्रस्तुत शासन ज्ञापन, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उपविभाग पाच अ.क्र.१, 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ खाली प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. प्रस्तुत शासन ज्ञापन, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतसथळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१०२१७१६३२५२०८१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


क Digitally signe: 
DN: ३ =| 
e eparti |Code=400032, st=! rashtra, 

254. bb099fd0576208f4caa3 10d2e7860201ab5363a2133e0927ff2 
67001. 
serialNumber=6adb2bdbbd3bd65 1a8ade806b6e4aea66daa55 1 2ea7888 

(0 n ava n e 89af1515751abc0181, cn=Dinesh M. Sonavane 
Date: 2021.02.17 16:38:26 +05'30' 
(दि. मा. सोनवणे) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. प्रधान सचिव ,सार्वजनिक बांधकाम विभाग (बांधकामे), मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर. 
४. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा/नांदेड/अकोला/चंद्रपूर/अमरावती. 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र -9/2 (लेखा व परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 
७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, बुलडाणा/नांदेड/अकोला/चंद्रपूर/अमरावती. 
८. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, बुलडाणा/नांदेड/अकोला/चंद्रपूर/अमरावती. 
९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, बुलडाणा/नांदेड/अकोला/'चंद्रपूर/अमरावती. 
१०. जिल्हा आरोग्य अधिकारी,जिल्हा परिषद, बुलडाणा/नांदेड/अकोला/चंद्रपूर/अमरावती. 
११. संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलडाणा/नांदेड/अकोला/चंद्रपूर/अमरावती. 
१३. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -१४/ व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई. 
१४. नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) 
१५. निवड नस्ती, का.७ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


